नागपूर शहरातील श्री गणेश मंदिर टेकडी या स्थळास 
अ' वर्ग पर्यटन स्थळाचा दर्जा देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिडीएस २०२३/११/प्र.क्र.४६४/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ११ मार्च.२०२४ 


वाचा: =| १. शासन निर्णय क्रमांक: टीडीएस-२०१५/१२/प्रक्र/१०६५/पर्यटन,दि.२२.२.२०१६. 


२. जिल्हाधिकारी, कार्यालय नागपूर यांचे पत्र क्र.जिनिस/जिवायो/का-१०/५३९/२०२३, दि. 
१८/०८/२०२३. 


३. पर्यटन संचालनालय यांचे पत्र क्र.पंस/विकास/गणेठश टेकडी मंदिर/१/प्र.क्र.३३/२०२३/४०९७, दि. 
२३ ऑक्टो. 2023. 


प्रस्तावना:- नागपूर शहरातील श्री Wat मंदिर टेकडी या स्थळास -अ* वर्ग पर्यटन स्थळाचा दर्जा देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. श्री गणेश मंदिर टेकडी येथील मुर्ती २०० वर्षापूर्वीची असून या ठीकाणास दरवर्षी 
साधारणत: Io लक्ष स्थानिक व १५० ते oo विदेशी भाविक भेट देत असतात. 
शासन निर्णय:- 

शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक: टीडीएस-२०१५/१२/प्रक्र.१०६५/पर्यटन, दि 
२२.२.२०१६ आणि aed शुध्दीपत्रक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांकः टीडीएस- 
२०१५/१२/प्र.क्र.१०६५/पर्यटन,दि.८.३.२०१६ अन्वये राज्यातील -अ* वर्ग पर्यटन स्थळ घोषित करण्यासाठी 
निकष व कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानूसार, नागपूर शाहरातील श्री गणेश मंदिर टेकडी या 
स्थळास a वर्ग पर्यटन स्थळ म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१११६३०१३४६२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
S A NTO S H VITH A L corel MAND CULTURAL 


IbbOOSfdff34ab6aclf8319d061483d7d35e20f744e25 136017 
920: =400032, st=Maharasht 


tra, 
serial :CF4AQABE84C70DE989C3669424C 1 2B6CADCB583D500FE489C 
872791 6EOBBEE, cn=SANTOSH VITHAL ROKADE 


Date: 2024.03.11 16:39:48 +05'30' 


(संतोष वि. रोकडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. मा.मंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. मा. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. मा. विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
. मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
८. मा. सर्व विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 
९. मा. सर्व विधानसभा सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 
१०. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 
१३. सर्व जिल्हाधिकारी 


